महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम सन २०१०-२०१४ या 
कालावधीतील माहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द 
करण्याच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०९१४/प्रक्र-११९ अ/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर,२०१५ 

वाचा : 

१) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, दिनांक १४/०८/२००८. 

२) पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र.पोमसं/ vo /९३६९/ मगांतंमुगा/ वृत्तपत्र जाहिरात/ ३५/ २०१५ 

दि.२३/०९/२०१५ 

प्रस्तावना : 

शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिमेची 
जाहिरात दूरदर्शन, आकाशवाणी तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून प्रसारित करण्यात 
येत आहे. मोहिमेच्या सन २०१०-१४ या कालावधीतील मोहिमेची ४०० चौ. सें.मी. आकाराची कृष्ण धवल 
जाहिरात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी राज्यातील सर्व "ब" व "क" वर्गवारीतील 
वृत्तपत्रातून सन २०१०-१४ या कालावधीत माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. 
त्यासंबंधीची १२३ वृत्तपत्राची देयके विभागास प्राप्त झाली असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या 
देयकावर रुपये ५,७६,९१२/-( अक्षरी रुपये पाच लाख इ्याहत्तर हजार AH बारा Had) एवढा खर्च येत 
असून त्या खर्चास या आदेशाद्वारे शासनाची मंजूरी देण्यात यावयाची आहे. 
शासन निर्णय : 

या १२३ वृत्तपत्रांनी त्यांच्या देयकात लावलेले दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले पत्र 


तसेच माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे प्रमाणित 


करण्यात येत आहे. 
२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापुर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 
3. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी गांव मोहिमेची प्रसिध्दी व प्रचार यावर करण्यात 


आला असून खर्च विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात आला आहे. 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे १२३ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये ५,७६,९१२/- (अक्षरी 
रुपये पाच लाख Wied हजार नऊशे बारा फक्त ) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय वितरण 
करतील व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक, हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे धनादेश तयार 
करुन त्यांचे वितरण करतील. 


च्‌. याखाली होणारा खर्च रुपये ५,७६,९१२/-( अक्षरी रुपये पाच लाख इ्याहत्तर हजार नऊडो बारा फक्त) 
मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान लेखाशीर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ ०५३३) २६ 
जाहिरात व प्रसिध्दी" याखाळील सन २०१५-१६ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०९१४/प्रक्र-११९ अ/पोल-१५ 


६. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ संदर्भ क्रमांक-५०२/१५ व्यय-७ दि.९.१०.२०१५ अन्वये त्या 


विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५१०२६१२५५०३०४२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas 


Ramdas: ॥ पप 


Khomane, C = IN, S = 


Sahebrao ४४ ७ रू 


OU = Desk Officer 


Khomane १४४४१७ 


सोबत :- विवरणपत्र (रा.सा. खोमणे) 


प्रत, 


Cc A A OO 


षु . 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (१२३ बीलासह) 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई 

संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग ,जळगाव, धुळे, कोल्हापूर, सांगली, 
सोलापूर ग्रामीण,औरंगाबाद ग्रामीण,बीड,उस्मानाबाद,नांदेड,लातूर,परभणी,हिंगोली,अमरावती ग्रामीण, 
वाशिम, बुलढाणा, चंद्रपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई . 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. ठाणे ग्रामीण,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग ,जळगाव, धुळे, कोल्हापूर, 
सांगली, सोलापूर ग्रामीण,औरंगाबाद ग्रामीण,बीड,उस्मानाबाद,नांदेड,लातूर,परभणी,हिंगोली,अमरावती 
ग्रामीण, ,वाशिम, बुलढाणा, चंद्रपूर . 

अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, (पोल-१५). 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०९१४/प्रक्र-११९ अ/पोल-१५ 


शासन निर्णय क्रमांक तंमुगा-०९१४/प्र.क्र-११९-अ/पोल-१५, दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०१५ सोबतचे 


विवरणपत्र -अ 
अ.क्र []मानपञाचे नांव यक क्रमांक | जाहीरातीचा दिनांक | जाहिरातीची 
रक्‍कम 
ठाणे ग्रामीण 
१ १ | दैनिक कोकण सकाळ, ठाणे ६७७ १४/०८/२०१० | ४,०००/- 
२ २ | दैनिक बहुजनरत्न लोकनायक, ठाणे ६१७ १४/०८/२०१० । ५,२००/- 
३ ३ निक धम्म शासन, ठाण P= | १४/०८/२०१० | ५,२००/- 
४ ४ | दैनिक मुंबई केसरी टाईम्स, ठाणे ८६४ २९,३०/०४/२०११ ।५,६००/- 
षु षु fF , ठाण १५४ 3०/०४/२०११ ३,२००/- 
६ ६ | दैनिक मुंबई केसरी टाईम्स, ठाणे ८६५ १४/०८/२०११  । २,८००/- 
9 ७ | दैनिक समाधी प्रकाश, ठाणे १४४ १४/०८/२०११ ।३,६००/- 
८ ८ fe , ठाण १५५ १४/०८/२०११ ३,२००/- 
९ ९ | दैनिक बहुजनरत्न लोकनायक, ठाणे १०५१ १४/०८/२०११ ५,२००/- 
१० १० निक धम्म शासन, ठाण १३०६ १४/०८/२०११ ५,२००/- 
११ | ११ | दैनिक नरवीस चिम्माजी, ठाणे ०४४ ०२/१०/२०११ ३,६००/- 
१२ १२ [= , ठाण १५६ ०२/१०/२०११ 3,२००/- 
१३ | १३ | दैनिक कोकणसकाळ, ठाणे ३१२/१२-१३ | २९,३०/०४/२०१२ | ८,०००/- 
१४ | १४ | दैनिक बहुजनरत्न लोकनायक, ठाणे ३१०/१२-१३ । २९,३०/०४/२०१२ |।१०,४००/- 
१५ । १५ निक धम्म शासन, ठाण बी/३११/१२-१३ । २९,३०/०४/२०१२ ।१०,४००/- 
१६ | १६ | दैनिकउल्हासविकास, ठाणे १३४७ २९,३०/०४/२०१२ | ६,४००/- 
१७ | १७ fF ण सकाळ, ठाण /६८६/१२-१३ ०२/१०/२०१२ | ४,०००/- 
१८ | १८ | दैनिक बहुजनरत्न लोकनायक, ठाणे बी/११३४/१२-१३ ०२/१०/२०१२ | ५,२००/- 
१९ | १९ | दैनिक मुंबई लाईफ, ठाणे एम/०४८/१२-१३ ०२/१०/२०१२ | ५,२००/- 
20 | २० निक धम्म शासन, ठाण डी/५४६/१२-१३ ०२/१०/२०१२ | ५,२००/- 
२१ | २१ | दैनिकसमाधी प्रकाश, ठाणे २५८ २९,३०/०४/२०१३ । ७,२००/- 
२२ | २२ «| दैनि , ठाण १५७ २९,३०/०४/२०१३ | ६,४००/- 
२३ | २३ «| दैनिक कोकण सकाळ, ठाणे के/०५१/१३-१४ | २९,३०/०४/२०१३ । ८,०००/- 
२४ | २४ | दैनिक बहुजनरत्न लोकनायक, ठाण बी/१९१/१३-१४ । २९,३०/०४/२०१३ | १०,४००/- 
२५ | २५ | दैनिकमुंबइ लाईफ, ठाणे एम/००७/१३-१४ । २९,३०/०४/२०१३ ।१०,४००/- 
२६ | २६ | दैनिकधम्म शासन, ठाणे डी/००८/१३-१४ । २९,३०/०४/२०१३  । १०,४००/- 
२७ | २७ निक उल्हास विकास, ठाण १३४८ २९,३०/०४/२०१३ | ६,४००/- 
२८ | २८ | दैनिकसमाधी प्रकाश, ठाणे २७७ १४/०८/२०१३ । ३,६००/- 
२९ । २९ fe , ठाण १५९ १४/०८/२०१३ ।३,२००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०९१४/प्रक्र-११९ अ/पोल-१५ 


३० | 30 |e ण सकाळ, ठाण P= | १४/०८/२०१३ | ४,०००/- 
३१ | ३१ | दैनिक बहुजनरत्न लोकनायक, ठाणे बी/८३४/१३-१४ १४/०८/२०१३ | 4,200/- 
३२ । ३२ | दैनिक मुंब् फ, ठाण एम/०२५/१३-१४ १४/०८/२०१३ | 4,200/- 
३३ | ३३ | दैनिकधम्म शासन, ठाणे डी/०६५/१३-१४ १४/०८/२०१३ | 4,200/- 
३४ | ३४ | ea scart विकास, ठाणे १३४९ १४/०८/२०१३ | ३,२००/- 
३५ | ३५ | दैनिक नरवीस चिम्माजी, ठाण ०४५ १४/०८/२०१३ | ३,६००/- 
३६ ३६ | दैनिक उल्हास विकास, ठाणे १३५० १४/०८/२०१४ 3,२००/- 
३७ | 30 | दैनिक Sem टाईम्स, ठाण १७४ १४/०८/२०१४ | ३,६००/- 
एकूण | २,०४,०००/- 
रत्नागिरी 
३८ | १. । दैनिकपुढारी, रत्नागिरी ३२५८७ ०२/१०/२०१० | ४,४००/- 
३९ । २. | दैनिकपुढारी, रत्नागिरी ४९७६ २९/०४/२०१३ | ४,२२४/- 
go | ३. निक पुढारी, रत्नागिरी ५०४० ३०/०४/२०१३ | ४,२२४/- 
एकूण । १२,८४८/- 
सिंधुदुर्ग 
४१ १. | दैनिक रणझुंझार, सिधुदुर्ग १४६६९ २९,३०/०४/२०१३ | ८,०००/- 
एकूण | ८,०००/- 
जळगांव 
४२ १ | दैनिक पुण्यनगरी, जळगांव ए/१०-१०/५४३०४ | ०२/१०/२०१० ८,८००/- 
४३ २ निक पुण्यनगरी, जळगांव ए/११-१०/६२४४४ | ०२/१०/२०११ ८,६२४/- 
४४ ३ | दैनिक पुण्यनगरी, जळगांव ए/१२-०४/९१८१ | २९/०४/२०१२ ८,८००/- 
४५ 8 निक देशोन्नती, जळगांव 60००६९ २९/०४/२०१२ ४,८००/- 
४६ ५ | दैनिक देशोन्नती, जळगांव JA00443 ०२/१०/२०१२ ४,८००/- 
४७ ६ | दैनिक जनशक्ती, जळगांव ७४१ ०२/१०/२०१२ ५,२००/- 
एकूण | ४१,०२४/- 
धुळे 
8d q निक आपल नवराज्य, धुळे १८० १४/०८/२०१४ | २,८००/- 
एकूण | २,८००/- 
PTR 
४९ ३ | दैनिक क्रांतीसिह, कोल्हापूर ६६४४ २९/०४/२०१२ २,४००/- 
५० ४ | दैनिक क्रांतीसिंह, कोल्हापूर ६६४५ ३०/०४/२०१२ २,४००/- 
५१ 9 निक रणझुंजार, कोल्हापृ १४६६७ २९,३०/०४/२०१३ | १०,४००/- 
५२ ८ | दैनिक नवसंदेश, कोल्हापूर ०६९१५ १४/०८/२०१३ | 3,200/- 
एकूण । १८,४००/- 
सांगली 
43 १ | दैनिक नवसंदेश, सांगळी ५०७३ २९,३०/०४/२०१२ | ५,६००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०९१४/प्रक्र-११९ अ/पोल-१५ 


एकूण | ५,६००/- 
सोलापूर ग्रामीण 
4g q निक सकाळ, सोलाप १६५१८३७ १४/०८/२०१० | ७,६००/- 
Gy २ | दैनिक सकाळ, सोलापूर १६५३१५३ ०२/१०/२०१० ७,६००/- 
५६ ३ | दैनिक पुढारी, सोलापूर 5२५९४ ०२/१०/२०१० ६,०००/- 
५७ ४ निक सकाळ, सोलाप १६६६७८१ ०२/१०/२०१२ ७,६००/- 
ry 4 | दैनिक सकाळ, सोलापूर १६६६७८२ ०२/१०/२०१२ १०, ६४०/- 
48 नि निक सकाळ, प १६७६७४३ १४/०८/२०१४ ७,६००/- 
एकूण | ४७,०४०/- 
औरंगाबाद ग्रामीण 
६० १ | दैनिक प्रसार, औरंगाबाद ३२६१ २९/०४/२०१२ ३,६००/- 
६१ २ | दैनिक प्रसार, औरंगाबाद ३२६२ ३०/०४/२०१२ ३,६००/- 
६२ ३ fe पत्र, ARATE १०९२ १४/०८/२०१३ ५,२००/- 
एकूण | १२,४००/- 
बीड 
६३ q | दैनिकअंबाजोगाईवार्ता, बीड. ३०५ १४/०८/२०१४ | २,४००/- 
६४ २ | दैनिकसाम्राज्य, बीड २५ १४/०८/२०१४ । २,४००/- 
६५ ३ fe प्रश्न, बीड २१३८ १४/०८/२०१४ | 3,200/- 
६६ ४ | दैनिक अंबाजोगाई टाईम्स, बीड ७८५ १४/०८/२०१४ । 3,200/- 
६७ | ५ निक रणझुंजार, बीड ४९२९ १४/०८/२०१४ | २,८००/- 
६८ ६ | दैनिक हिंद जागृती, बीड २७२ १४/०८/२०१४ | ३,६००/- 
६९ ७ निक प संचार, बीड ७१६ १४/०८/२०१४ | २,४००/- 
७० ८ | दैनिक अभिमान, बीड ६०० १४/०८/२०१४ | २,४००/- 
७१ ९ | दैनिक सुराज्य, बीड ७०७७ १४/०८/२०१४ । २,८००/- 
७२ | Yo निक चंपावतीपत्र, बीड १०७११ १४/०८/२०१४ | ४,०००/- 
७३ | ११ | दैनिक gue नेता, बीड २९६९६ १४/०८/२०१४ | ७,२००/- 
७४ | १२ | देनिकविवेक सिंधू, बीड ५८४ १४/०८/२०१४ | ४,८००/- 
७५ | १३ | दैनिकसंकेत, बीड ७५६५ १४/०८/२०१४ | 3,§00/- 
७६ १४ निक मराठवाडा साथी, बीड ४७७ १४/०८/२०१४ | ६,०००/- 
७७ | १५ | दैनिक माजलगांव टाईम्स, बीड ०२७ १४/०८/२०१४ । ४,४००/- 
७८ १६ | दैनिक गांववाला, बीड २६ १४/०८/२०१४ ।२,८००/- 
७९ । १७ निक प्रजापत्र, बीड १६०४ १४/०८/२०१४ | ३,२००/- 
एकूण | ६१,२००/- 
उस्मानाबाद 
८० १ | दैनिक लातूर समाचार, उस्मानाबाद १०३२ ०२/१०/२०१२ ३,२००/- 
८१ २ | दैनिक लातूर समाचार, उस्मानाबाद १०३३ १४/०८/२०१३ 3,200/- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०९१४/प्रक्र-११९ अ/पोल-१५ 


८२ 3 निक सिध्देश्वर समाचार, उस्मानाबाद २७०१ १४/०८/२०१३ | ३,६००/- 
८३ | ४ । दैनिक उस्मानाबाद टाइम्स, उस्मानाबाद ०३११ १५/०८/२०१४ । ५,२००/- 
एकूण | १५,२००/- 
नांदेड 
८४ १ | दैनिक नांदेड एकजूट, नांदेड 43 22/08/2092 3,200/- 
८५ 2 निक नांदेड एकजूट, नां GY 30/08/2092 ३,२००/- 
एकूण | ६,४००/- 
लातूर 
८६ १ | दैनिक लातूर समाचार, लातूर १३० २९, ३०/०४/२०१२ | १०,४००/- 
८७ | २ निक लातूर समाचार, लातूर १४० ०२/१०/२०१२ ५,२००/- 
८८ ३ | दैनिकराजर्धर्म, लातूर २०२९ ०२/१०/२०१२ ५,२००/- 
८९ ४ | दैनिक लोकशासन, लातूर ७२ २९/०४/२०१३ ३,६००/- 
९० 4 ie , लातूर ७३ ३०/०४/२०१३ ३,६००/- 
९१ ६ | दैनिक सुपूत्र, लातूर १०३५ २९/०४/२०१३ ३,२००/- 
९२ 9 निक सुपूत्र, लातूर १०३६ ३०/०४/२०१३ 3,200/- 
९३ ८ | दैनिक मराठवाडा केसरी, लातूर १०४ १४/०८/२०१३ | ५,२००/- 
९४ ९ | दैनिक विकासधारा, लातूर १४६ १४/०८/२०१३ ३,२००/- 
९५ | ao | देनि , लातूर ७८ १४/०८/२०१३ ३,६००/- 
९६ | ११ | दैनिक सुपूत्र, लातूर १०४१ १४/०८/२०१३ ३,२००/- 
९७ | १२ | Chem ok समाचार, लातूर १४७ १४/०८/२०१३ | ५,२००/- 
एकूण | ५४,८००/- 
परभणी 
९८ १ | दैनिक गोदातीर समाचार, परभणी ६०८४ ३०/०४/२०११ २,८००/- 
९९ २ | दैनिक गोदातीर समाचार, परभणी ६०८५ १४/०८/२०११ ।२,८००/- 
१०० | ३ ie गीर समाचार, परभणी ६०८६ ०२/१०/२०११ २,८००/- 
एकूण | ८,४००/- 
हिंगोली 
१०१ | १ | दैनिकसुपर समाचार, हिंगोली ३४६० ३०/०४/२०११ २,४००/- 
१०२ | २ निक सुपर समाचार, हिंगोली ३४६१ १४/०८/२०११ ।२,८००/- 
१०३ | ३  । दैनिक शिवविचार, हिंगोली ११३ ०२/१०/२०११ 3,200/- 
१०४ | ४ | दैनिक शिवविचार, हिंगोली २१८ ०२/१०/२०१२ ३,२००/- 
१०५ | ५ निक सुपर समाचार, हिगोली ३४६४ २९/०४/२०१३ २,८००/- 
१०६ | ६ । दैनिकसुपर समाचार, हिंगोली ३४६५ ३०/०४/२०१३ २,८००/- 
१०७ | ७ निक सुपर समाचार, हिगोली ३४६६ १४/०८/२०१३ २,८००/- 
१०८ | ८ | दैनिक सुपर समाचार, हिंगोली ३४६२ १४/०८/२०१४ । २,८००/- 
एकूण | २२,८००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०९१४/प्रक्र-११९ अ/पोल-१५ 


अमरावती ग्रामीण 
१०९ १ | सांध्य दैनिक अमरावती खबर, अमरावती २८ १४/०८/२०१३ २,४००/- 
११० २ निक प्रतिदिन अखबार, अमरावती PA-92193-93/98 | १४/०८/२०१३ (9,200/- 
एकूण | ९,६००/- 
वाशिम 
१११ १ दैनिक हा माझा देश, वाशिम २२० १४/०८/२०११ ३,६००/- 
arty 2 दैनिक शिवविचार, वाशिम १८५ ३०/०४/२०१२ ३,६००/- 
११३ ३ दैनिक हा माझा देश, वाशिम ४१७ ०२/१०/२०१२ ३,६००/- 
११४ | ४ | दैनिक शिवविचार, वाशिम २१९ ०२/१०/२०१२ ३,६००/- 
११५ 4 दैनिक निर्भय संचार, वाशिम निसं/०१/२०१३ | २९/०४/२०१३ ३,६००/- 
गे. :६ दैनिक निर्भय संचार, वाशिम निसं/११/२०१३ | १४/०८/२०१३ । ३,६००/- 
११७ ७ निक जय जन भारती, वाशिम २३९ १४/०८/२०१३ २,४००/- 
११८ ८ दैनिक निर्भय संचार, वाशिम निसं/१०/२०१४ | १४/०८/२०१४ ३,६००/- 
११९ ९ | दैनिक जय जन भारती, वाशिम २८४ १४/०८/२०१४ २,४००/- 
एकूण ३०,०००/- 
बुलढाणा 
१२० १ निक आव्हान, बुलढाणा ३४८५ ०२/१०/२०१२ ३,२००/- 
१२१ | २ | दैनिकमातृभूमी, बुलढाणा १५०३ १४/०८/२०१३ ३,६००/- 
एकूण | ६,८००/- 
चंद्रपूर 
१२२ | १ | दैनिकमहासागर, चंद्रपूर ३५८ १४/०८/२०११ ४,०००/- 
923 | २ निक चंद्रपूर समाचार, चंद्रपूर ५१९३ ०२/१०/२०१२ ५,६००/- 
एकूण | ९,६००/- 
एकूण ५,७६,९१२/- 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


